गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत 
पीएच.डी. करण्याकरीता प्रतिनियुक्तीवर 
पाठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन Beal क्रमांकः प्रतिनि-३५१९/प्र.क्र.४3/१ ९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : 


१. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/ (१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २० नोव्हेंबर, १९९६. 


२. शासन निर्णय,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २८ ऑक्टोबर,१९९८. 


३. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे क्र.४अआ/प्रतिनि/डी.पीएच /आस्था/२०१९-२०/१९३, 
दि.३० एप्रिल, २०१९ व क्र.४अ/आस्था/२०१९/६१४, दि.२१ डिसेंबर,२०१९ रोजीचे पत्र. 


४. या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०५ नोव्हेंबर, २०१९ व दि.१४ नोव्हेंबर, २०१९. 


शासन Seat: 


शासकीय तंत्रनिकेतनातीळ खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिव्याख्यात्यांची गुणवत्ता 
दर्जा सुधार योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी (पीएच.डी. अभ्यासक्रम) सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक 


वर्षापासून ०३ (तीन) वर्षे कालावधीसाठी त्यांचे नावासमोरील संस्थेमध्ये निवड झालेली आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्या प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नांव व 
क्र. संस्थेचे नाव निवडलेल्या अभ्यासक्रमाचे नाव 
[a] 2 3 (Pea ae a 6.) 
¥ श्री. tds AAT गंगुंडी, शासकोय तंत्रनिकेतन, । नेशनळ इन्स्टिट्यूट sh 
अधिव्याख्याता,संगणक सोलापूर टेक्नॉलॉजी, तिरुचिरापल्ली 
अभियांत्रिकी 
२ श्री. राजेश्वर के. खोलापूरे, शासकीय तंत्रनिकेतन, | Wada wae इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, रसायन पेण टेक्नॉलॉजी, जयपूर 
अभियांत्रिकी 
३ । श्रीमती रेणुका संभाजी सिदगे, । पुरणमल लाहोटी Res इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान । शासकीय तंत्रनिकेतन, । टेक्नीकल टिचर्स ट्रेनिंग अँण्ड 
लातूर रिसर्च, चंदीगड, 
वि श्री. विनायक शिवाजीराव कदम, । शासकीय तंत्रनिकेतन, ।मोतीळाळ नेहरु Was 
अधिव्याख्याता, गणित नाशिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 


इलाहाबाद, 


२. उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/(१९५/९५)/तांशि-४, 
दिनांक-२० नोव्हेंबर,१९९६ व दि. २८ ऑक्टोबर, १९९८ या अनुसार विहीत करण्यांत आलेल्या खालील 
नमूद अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून उपरोक्‍त विवरणपत्रात नमूद अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता 


शासन seat क्रमांकः प्रतिनि-3५१९/.क्र.४3/7९/तांशि-७ 


त्यांची निवड झालेल्या संस्थेमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


१) प्रतिनियुक्ती पूर्ण निर्धारित कालावधीकरिता असेल. 

२) उपरोक्‍त अधिव्याख्यात्यांना खाळीळ अट क्र.७ चे अधिन राहून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालखंडात नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते देय राहतील. 

3) त्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्‍त ज्या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले त्या संस्थेने त्यांना 
विद्यावेतन शिष्यवृत्ती दिल्यास ती स्विकारण्यास त्यांना परवानगी देण्यात येत आहे. 

४) प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत तसेच प्रतिनियुक्ती 
संपल्यावर मुख्यालयात परत येण्यासाठी त्यांना प्रवासभत्ता वा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 

५ उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या उर्वरित सेवा कालावधीत कधीही अध्ययन रजा घेता 
येणार नाही व तसे बंधपत्र प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी त्यांना कार्यालयाकडे द्यावे लागेल. 

६) संबंधित अभ्यासक्रमासाठी करारनिर्दिष्ट काळापेक्षा जास्त काळावधी वाढवून मिळण्यास 
त्यांनी अर्ज केल्यास प्रतिनियुक्‍तीच्या वाढलेल्या कालावधीसाठी त्यांची देय व अनुज्ञेय रजा 
समजण्यात येईल. 

७) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कार्यरत संस्थेची सलग of GY सेवा करण्याचे बंधपत्र त्यांना 
प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी द्यावे लागेल. हे बंधपत्र त्यांना शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र. एसआरव्ही १०६८/डी-१०/, दि. १५/१०/१९९८ व शासन ज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र. एसआरव्ही-१०६९, दिनांक २१/०६/१९७९ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे संबंधित 
प्राचार्यांमार्फत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे सादर करावे लागेल. 

८) उपरोक्त अधिव्याख्याते हे जर त्यांचे प्रशिक्षण अर्धवट सोडून येतील किंवा बंधपत्राप्रमाणे 
संस्थेत सेवा करणार नसतील, तर त्यांच्याकडून शासनाने त्यांच्यावर केलेला संपूर्ण खर्च 
प्रचलित व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 

९) प्रतिनियुक्‍तीचा काळावधी सेवा काळ म्हणून समजण्यात यावा. 

qo) सदर प्रशिक्षणासाठीची प्रतिनियुक्ती त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असळेल्या कर्मचा-यांच्या अगोदर 
पदोन्नतीसाठी आधारभूत ठरु शकणार नाही. 


३. संबंधित अधिव्याख्यात्यांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी उपरोक्‍त परिच्छेद २(५) 
व (७ येथे नमुद बाबींवरील बंधपत्रे संबंधित अध्यापकांकडून घेण्याची संबंधित संस्था प्रमुखांनी दक्षता 
घ्यावी. तसेच त्यांना सदर संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी सुरु होईल. 


४. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना गुणवत्ता दर्जा सुधार 
कार्यक्रमानुसार पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पाठविण्यांत आले नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या 
काळात त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते. 


५. सदर आदेश संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सक्षम 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-३५१९/त.क्र. ५४/4९/तांशि-७ 

६. सदर शासन आदेठा देठ महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in 0४.11] या संकेतर॑ "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१३११५५०६०३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 

DN:c: Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
Uu h | r a ya Techi ion Department, postalCode=400032, 
st= 


(025fdf5a4898b244953b82406e4a05963bc45 
8305, 


Shetty air cor ar य gaa 
(सुधीर जया श]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
सर्व संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत:- 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई, 

३. सहसंचालक, विभागीय कार्यालय,पुणे/मुंबई/औरंगाबाद/नाशिक (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर/पेण/नाशिक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

५. प्राचार्य, पुरणमळल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, 

७. जिल्हा कोषागार आधिकारी ,सोलापूर/रायगड/लातूर/नाशिक, 

८. निवड नस्ती-तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


